सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१. 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २८.०४.२०२१ 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २४.०६.२०२१ 
४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २३.०८.२०२१ 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २७.१०.२०२१ 
६) महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.१/ एसएचसी/ 
बी-१०, दि. १३.०१.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य हज समितीसाठी “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
(02) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदान 
(वेतन), (२२३५ ए २६७” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४०.०० लक्ष 
इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने “३६- सहायक अनुदाने aA)” या उदिष्टासाठी 
वेळोवेळी ठरवून व उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत संदर्भ क्र. २ ३३४, व ५ च्या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र हज समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील माहे मार्च,२०२१ ते माहे डिसेंबर,२०२१ पर्यन्तचा खर्च 
भागविण्यासाठी आतापर्यन्त एकूण रु. १९,२५,४७५/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र 
राज्य हज समितीने त्यांच्या संदर्भ क्र. ६ च्या पत्रान्वये कर्मचाऱ्यांचे माहे जानेवारी २०२२ ते फेब्रुवारी,२०२२ 
पर्यन्तचे वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य हज समितीसाठी सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली करण्यात आलेल्या 
रु.४०.०० लक्ष या एकूण तरतूदीच्या ९० % म्हणजेच रु. ३६,००,०००/- (रुपये छत्तीस लाख फक्त) इतकी 
रक्‍कम माहे फेब्रुवारी २०२२ अखेर वेतनासाठी सनियंत्रण प्रणालीवर (flea) वितरित करण्यासाठी 
उपलब्ध करुन दिलेली आहे. पैकी महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनापोटी माहे मार्च २०२१ ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीसाठी एकूण रु. १९,२५,४७५/- इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला असून रु. १६,७४,५२५/-इतकी रक्‍कम वितरणासाठी शिल्लक आहे. महाराष्ट्र 
राज्य हज समितीने मागणी केल्यानुसार सदर रकमेतून महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील 
कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी २०२२ ते फेब्रुवारी २०२२ या दोन महिन्यांच्या वेतनासाठी रु. ३,९०,०९८/- 
इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालयासाठी “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवार्य), ३६ सहायक 
अनुदान (वेतन), (२२३५ ए २६७)” या लेखाश्ीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४०.०० 
लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाने वेतनासाठी 
एकूण तरतुदीच्या ९० % निधी म्हणजेच रु. ३६,००,०००/- इतका निधी बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिला आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र हज समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चापोटी संदर्भ क्र. २ ,३ ४,व 
५ च्या आदेशान्वये माहे मार्च,२०२१ ते माहे डिसेंबर,२०२१ पर्यन्तचा खर्च भागविण्यासाठी 
रु. १९,२५,४७५/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी वजा जाता विभागाकडे आता 
रु. १६,८८,१०७/- इतका निधी शिल्लक आहे. निधीची उपलब्धता विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य हज 
समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी २०२२ व फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीच्या वेतनासाठी 
रु. ३,९०,०९८/- (अक्षरी रुपये तीन लाख नव्वद हजार अठ्यान्नव फक्‍त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य हज 
समितीस वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
सादर करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई 
यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे.याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले 
दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 
४. सदर निधी/तरतूद ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावी व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची 
आणि महालेखापालांच्या Seal खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०११६४५५७६८१४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sandesh Chhabu 
Tadvi 


(a. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, खोली क्र. ६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
६. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (का-५). 


०८-५७ A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


